सन 2020-29 या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत)/(अनिवार्य) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“३४५१-सचिवालय-आर्थिक सेवा ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२०/(प्र.क्र.९५/२०२०)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२१ 

शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“३४५१-सचिवालय आर्थिक सेवा ” या लेखाशीर्षाखाली अनिवार्य रु.९,३३,५१,०००-/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी 
तेहतीस लाख एकावन्न हजार मात्र) व कार्यक्रमांतर्गत रु.६७,५३,२८१-/- (अक्षरी रुपये सदुसष्ठ लाख त्रेपन्न 
हजार दोनशे एक्याएऐंशी मात्र) असे एकूण रु.१०,०१,०४,२८१-/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी एक लाख चार हजार 
दोनशे ऐक्याऐंशी मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित 
करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केळेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२६१२३१११९३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA 8॥8॥॥१॥0० १ 
JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
७. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८. मा. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. उप सचिव(५स)/अवर सचिव (५स/१६स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. कार्यासन अधिकारी (१६स/रोख शाखा) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१४. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


विवरणपत्र -2 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२२०/(प्र.क्र.९५/२०२०)/१९७स दि.१५.३.२०२१ चे सहपत्र 
सन २०२०-२९ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,३४५१, सचिवालयीन आर्थिक सेवा (बचत ) (-) रक्‍कम असणा-या (अनिवार्य/कार्यक्रमांतर्गत ) योजना 


चि SSS ee Se eS कम 


iS Be ee स रत क्क 


ih ie सचिव |_मुळतरतूद |___२३१४४६  ]  -९३३५१ १४०३०४ सग 
महड ळन ०१)(०१) (३४५१०३०४) _पू.मा.सप्टे.२० | २५५५ ay a ; a 
एकूण २३३६५५ र मुह 
तात लागत ee 
१ड- तार २८-व्यावसायिक सेवा- 
अंतर्गत देय रक्‍कम अदा केल्याने उर्वरित तरतूदीत बचत. 
१७-संगणक- अंतर्गत GEM PORTAL द्वारे खेरदी केल्याने बचत, 


कोवीड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर प्रशिक्षण पार पाडणे शक्‍य नसताना मागणी 
करण्यात आली असून प्रलंबित दायित्वाची यादी आयुक्‍त सहकार कार्यालय 
पुणे यांनी सादर न केल्याने वित्त विभागाने प्रस्तवास मंजूरी दिलेली नसल्याने 


| अनिवार्य | २३३६५५ -९३३५१ Sa 
३४५१ सचिवाल्यीन आर्थिक सेवा पलक ४० स्ट रसा 
|___ एकूण |__ २४२६५६ | _-९००१०४.२८१ | १९४२५५१.७१९ 


